दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील प्रकरण 
४, कलम २३ अंतर्गत विधि व न्याय विभाग (खुद्द) व या 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये “तक्रार 
निवारण अधिकारी ” नियुक्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ४३१९/प्र.क्र.१००/कार्यासन - २ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


तारीख: ३० जुले, २०१९ 


वाचा:- केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६ दिनांक २८ डिसेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील प्रकरण ४,कलम २३ अंतर्गत खालील तरतूदी आहेत. 


(१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम १९ च्या उद्देशासाठी प्रत्येक शासकीय आस्थापना एका 
तक्रार निवारण अधिका-याची नेमणूक करेल आणि अशा अधिका-याच्या नेमणुकीबद्दल, जरुरी प्रमाणे प्रमुख 


आयुक्त किंवा राज्य आयुक्‍ताला माहिती देईल. 


(२) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २० च्या तरतुदींचे पालन न झाल्यास पीडित कोणतीही 
व्यक्‍ती, तक्रार निवारण अधिका-याकडे तक्रार दाखल करू शकते, जो त्याचे अन्वेषण करेल आणि सुधारणा 


कारवाईसाठी आस्थापनाकडे विषय नेईल. 


(३) तक्रार निवारण अधिकारी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या पद्धती मध्ये नोंद पुस्तकात तक्रार नोंदवेळ आणि 
प्रत्येक तक्रार नोंदवल्याच्या दोन आठवड्यांच्यात तिची चौकशी केळी जाईल. 


(४ पीडित व्यक्‍ती त्याच्या किंवा तिच्या तक्रारीवर केलेल्या कारवाईने समाधानी नसल्यास, तो किंवा ती 
जिल्हास्तरीय अपंगत्व समितीला संपर्क करू spa किंवा शकते. 


उक्त कलम २३ मधील तरतूदीनुसार विधि व न्याय विभाग (खुद्द) व त्याच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयामध्ये तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील प्रकरण ०४ कलम २३ मधील तरतूदीनुसार विधि व न्याय 
विभाग (खुद्द) (नागपूर व औरंगाबादसह) व या विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालये यांच्या स्तरावर खालील 
अधिका-यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव तक्रार निवारण अधिकारी 

ae विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई सह सचिव/उप सचिव(आस्थापना) 

२ विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद 
३ विधि व न्याय विभाग, नागपूर सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर 
४ धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई धर्मादाय सह आयुक्त, मुंबई 


4 


धर्मादाय सह आयुक्त कर्यालय, बुहन्मुबई, पूणे, नाशिक, 
कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 


सर्व संबंधित धर्मादाय सह आयुक्‍त 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ४३१९/प्र.क्र.१००/कार्यासन - २ अ, दिनांक ३० जुले, २०१९ 


६ निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सहायक निबंधक, मुंबई 

७ सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, पूणे, औरंगाबाद, सर्व संबंधित सहायक निबंधक 
नागपूर 

८ महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई महाप्रशासक व शासकोय विश्वस्त 

९ TRUS कार्यालय, मुंबई उप शेरीफ 

ae] ० महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अधीक्षक 

ली: - १ सहयोगी महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अधीक्षक 

१२ सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), आस्थापना अधिकारी 
मुंबई 

१३ सरकारी वकोल, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई आस्थापना अधिकारी 

१४ सरकारी वकील, उच्च न्यायालय [अपील (रिट आस्थापना अधिकारी 
सेल), ] मुंबई. 

१५ सरकारी वकोल, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई अधीक्षक 

१६ सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई, मुंबई अधीक्षक 

१७ सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, खंडपीठ आस्थापना अधिकारी 
औरंगाबाद. 

१८ सरकारी वकोल, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर आस्थापना अधिकारी 

१९ राज्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयामधील संबंधित जिल्हा सरकारी वकील 
शासकीय अभियोक्ता यांचे कार्यालय 

२० मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय अधीक्षक 
न्यायाधिकरण, मुंबई. 

२१ मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय अधीक्षक 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 

२२ मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय अधीक्षक 
न्यायाधिकरण, नागपूर. 

२३ सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र अधीक्षक 
सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 


०२. उपरोक्त संबंधित अधिका-यांनी दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 23 (9)(2)(3) व ४) 
नुसार कार्यवाही करावी. 


०३. उपरोक्त सर्व कार्यालयांनी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ व त्यानुषंगाने तरतुदीमध्ये वेळोवेळी 
होणा-या बदलानुसार आवयऱयक ती कार्यवाही करावी. 


०४. उपरोक्त सर्व कार्यालयांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांना दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, 
२०१६ बाबत अवगत करुन त्यानुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याबाबत कळवावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ४३१९/प्र.क्र.१००/कार्यासन - २ अ, दिनांक ३० जुले, २०१९ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३११३०६३३३२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


3 
htra, 


Rajesh Bajirao oo 
y 222757ea3b6d64ed5fcSde8f8529121 
९0976. 
serialNumber=5d6f97dbfefd0a526c757773ea06ac43b9d1dc7c5 
h a g e 82c6f4747cd504e990f85ff, cn=Rajesh Bajirao Ghadge 
Date: 2019.07.31 14:13:20 +05'30" 


(रा. बा. घाडगे) 
सह साचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. सर्व मा.मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा राज्यमंत्री (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व मा राज्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व मा. विधानसभा सदस्य 

७. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 

८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

१०. सचिव (विधि विधान) यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 

११. धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, धर्मादाय आयुक्‍त भवन, ३ रा मजला, ८३ अँनी बेंझट 
रोड, वरळी, मुंबई ४००१८ 

१२. सर्व संबंधित धर्मादाय सह आयुक्‍त कार्यालय 

१३. निबंधक, भागिदारी संस्था, नवीन प्रशासकीय भवन, ६ वा माळा, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई ४०००५१ 

१४. सर्व संबंधित सहाय्यक निबंधक भागिदारी संस्था 

१५. महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य,२ रा मजला, एपफिस्टन कॉलेजच्या बाजुला, 
महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई ४०००३२ 

१६. उप शेरीफ, नगरपाल कार्यालय, मुंबई 

१७. अधीक्षक, महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१८.अधीक्षक, सहयोगी महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१९. आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई 

२०. आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

२१. आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकील, उच्च न्यायालय [अपील (Re सेल),] मुंबई. 

२२. अधीक्षक, सरकारी वकील, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई 

२३. अधीक्षक, सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ४३१९/प्र.क्र.१००/कार्यासन - २ अ, दिनांक ३० जुले, २०१९ 


२४. आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 
२५. आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर 
२६. अधीक्षक, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 
२७. अधीक्षक, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
२८. अधीक्षक, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर. 
२९. सर्व जिल्हा सरकारी वकील, जिल्हा व सत्र न्यायालयामधील शासकीय अभियोक्ता 
यांचे कार्यालय 
३०. अधीक्षक, सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 
३१. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई/ नागपूर/ औरंगाबाद 
३२.सर्व कार्यासने/शाखा विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 
३३.निवडनस्ती (का-१०). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


